महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.४४/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ :- १) या विभागाचे समक्रमांकित दिनांक १३.११.२०१८ चे आदेशा 
२) या विभागाचे समक्रमांकित दिनांक १०.१.२०१९ चे एकतर्फी Grey आदेश. 


शासन आदेशा 


श्रीमती रं.वि.वाघमारे, वरिष्ठ स्वीय सहायक, महिला व बाल विकास विभाग यांची संदर्भाधिन 
क्र.१ येथील आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना विधि व न्याय विभागात करण्यात आली होती. तदनंतर 
संदर्भ क्रमांक २ येथील दि.१०.१.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये एकतर्फी त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले 
होते. 
२. आता प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भाधिन क्रमांक १ व २ येथील आदेश रद्द करण्यात येत असून 
श्रीमती रं.वि.वाघमारे, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांची खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविल्यानुसार 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) नुसार बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. । श्री/ वरिष्ठ स्वीय सध्याचा विभाग बदलीनंतर 
श्रीमती  सहायकाचे नांव पदस्थापनेचा विभाग 
| १_| २ ३ Po ५ 
शो श्रीमती | रंजना वि.वाघमारे । महिला व बाल विकास विभाग सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 


३. श्रीमती रंजना वि.वाघमारे, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागात 
तत्काळ हजर व्हावे. 

ठ. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१२१७३९१३६४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


shtaque Kazi 


Imtiyaz a a 
Mushtaque Kazi द्या” 
(इ.मु.काझी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती रं.वि.वाघमारे, वरिष्ठ स्वीय सहायक, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


१.  अ-मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, महिला व बाल विकास/विधि व न्याय/सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०० ०३२. 

२. सह / उप सचिव (आस्थापना), महिला व बाल विकास/विधि व न्याय/सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०० ०३२. 

३. निवडनस्ती. 


